राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण 
(डायल-११२) प्रकल्पासाठीच्या पाचव्या तिमाही 
हप्त्यासाठी तसेच थकीत रक्‍कम अदा करण्यासाठी 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २८ जुले, २०२३ 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७.०४.२०१५. 

) केंद्र शासनाचे पत्र H.14099/98/209§-NERS (PM), दि.१६.०५.२०१७. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विजा-३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 

) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.०४.०९.२०१७. 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक 

१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स 
लि. यांच्यात दि.११.११.२०१९ रोजी झालेला करार. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६२०/प्र.क्र.२१/पोल-३,दि.०५.०३.२०२०, 
दि.२८.०८.२०२० व दि.१८.१२.२०२०. 

८) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोल-३,दि.२३.०६.२०२१ व दि.२४.११.२०२१. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३, दि.०५.१०.२०२१, 
दि.१२.०१.२०२३, दि.२२.०२.२०२३ व दि.२७.०२.२०२३. 

१०) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-८/पोल-३,दि.२९.०३.२०२२ व दि.३१.०३.२०२२. 

११) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३,दि.२२.०२.२०२३, व 
दि.२९.३.२०२३ 

१२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३,दि.३१.०३.२०२३. 

१३) मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांची दि.२७.०१.२०२३, दि.२८.०१.२०२३, fF.03.03.2023 
रोजीची देयके. 

१४) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥॥८३७-डायल-११२/८१/२०१७-२३, दि.9.६.२०२३ 

१५) शासन परिपत्रक ,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना 


राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी 
राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.४ नुसार 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 


उच्चस्तरीय seh प्रदत्त समितीच्या दि.१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत रु.४०४,४४,६१,५१९/- 
(ARS! चार कोटी चव्वेचाळीस लाख एकसष्ठ हजार पाचशे एकोणीस wad) इतक्या प्रकल्प खर्चासह 
मे.महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांना Letter of Intent (LOl) निर्गमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. 
त्याअनुषंगाने राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता अपर पोलीस 
महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. याच्यांत करार करण्यात 
आला आहे. डायल-११२ प्रकल्पाकरिता आजतागायत रु.१८०,५४,७७,२२७/- इतकी रक्कम संदर्भ क्र.५ ते 
१२ येथील शासन निर्णयान्वये अदा करण्यात आली आहे. 


डायल-११२ प्रकल्पाचे पुरवठादार 4. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी खालीलप्रमाणे देयके 
सादर केली आहेत :- 

(i) मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी पाचव्या तिमाहीच्या (Sept. २०२२ to Nov 2022) Opex- 
१ to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या रु.६,०५,५१,०८९/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय (Penalty as per 
SLA) रक्‍कम रु.१,४६,२०४/- वजा करुन अदा करावयाची रु.६,०४,०४,८८५/- तसेच सदर तिमाहीसाठी 
Capex 9.4% ची रु.२,९०,६४,९३७/- अशी एकूण रु.८,९४,६९,८२२/- (जीएसटीसह) इतकी रक्‍कम देय 
आहे. 


(i) गृह विभाग शा.नि.दि.३१.३.२०२३ मध्ये नमूद केल्यानुसार मे. महिंद्रा डिफेन्स सिस्टीम लि. मुंबई 
यांनी सादर केलेल्या देयकांची एकूण रु.२०,९७,२५,०५२/- इतकी रक्कम त्यांना अदा करावयाची होती. 
तथापि, उक्त नमूद शा.नि.अन्वये सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या सुधारीत अंदाज (Revised Estimate) 
अनुसार उपलब्ध निधी विचारात घेता फक्त रु.२०,२०,४५,०००/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मंजूरी 
दिली होती. उर्वरीत रु.७६,८०,०५२/- (जीएसटीसह) इतकी रक्‍कम अदा करावयाची आहे. सदर 
रु.७६,८०,०५२/- इतकी रक्कम देय आहे. 


वरीलप्रमाणे मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी सादर केलेल्या रु.८,९६,१६,०२५/- 
(जीएसटीसह) इतक्या रकमेच्या देयकांपैकी अदा करावयाची रु.६,०४,०४,८८५ (Opex १ Ad) + 
२,९०, ६४,९३७ (Capex Quarter 9.4%) एकूण रु. ८,९४,६९,८२२ (जीएसटीसह) + ७६,८०,०५२ 
(जीएसटीसह) (शा.नि.३१.३.२०२३नुसार थकीत अदा करावयाची रक्‍कम) अशी एकूण रु.९,७१,४९,८(9४/- 
(जीएसटीसह) इतकी देय रक्‍कम अदा करण्याची विनंती अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. १४ दि.७.६.२०२३ च्या पत्रान्वये केळी आहे. सदरची देयके पोलीस 
महासंचालक कार्यालयातील डायल-११२ प्रकल्प सल्लागार समितीने तपासली असून दि.२.६.२०२३ च्या 
पत्रान्वये अभिप्राय सादर केले आहेत. तसेच सदर देयकांबाबत प्रकल्प सल्लागार अर्नेस्ट अण्ड यंग कंपनी 
यांनी अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांना दि.५.५.२०२३ च्या अग्रेषित केलेल्या पत्रान्वये अभिप्राय 
सादर केले आहेत. 


राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता वरीलप्रमाणे 
एकूण रु.९,७१,४९,८७४/- इतकी रक्कम वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 


पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायळल-११२) प्रकल्पाच्या पाचव्या तिमाहीच्या (Sept. २०२२ 
to Nov २०२२) Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या रु.६,०५,५१,०८९/- इतक्या रक्कमेतून 
दंडनीय (Penalty as per SLA) रक्‍कम रु.१,४६,२०४/- वजा करुन अदा करावयाची रु.६,०४,०४,८८५/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 


तसेच सदर तिमाहीसाठी Capex 9.4% ची रु.२,९०,६४,९३७/- ST एकूण रु.८,९४,६९,८२२/- 
(जीएसटीसह) इतकी रक्‍कम देय आहे, व सन २०२२-२३ या वर्षाची थकीत रक्‍कम रु. ७६,८०,०५२/- staf 
वरीलप्रमाणे एकूण रु. ९,७१,४९,८७४/- (जीएसटीसह) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 

२. सदर रक्कमेची देयके अदा करताना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात यावी. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), ५२ 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री,” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रण 
अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकार्‍याला आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन 
घोषीत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी उपरोक्त निधी आहरित करुन MAHINDRA DEFENCE 
SYSTEMS LTD या कंपनीच्या २०९-२१४, Kailash Building २६, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- 
११०००१ येथील HDFC बँकेच्या शाखेचे खाते क्र.०००३०३१००१४८०० (IFSC Code - HDFC0000003) 
या खात्यावर जमा करावा. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, ArT, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, 
नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
दि.१२.०४.२०२३ अनुसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२८११४८२३६९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RUPALI Dn co OMERNVENT OF MANARASTR 


S A NJ OG 30443efec55f07e98dc173423779d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A7486 


4A4681399FE663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, 
KABARE 101 


Date: 2023.07.28 11:50:24 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 


७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, नि. व स., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि., अंधेरी पुर्व. 

१४. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अर्थसं-१/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. रोख शाखा/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


